कृषि आयुक्तालयाच्या अधिनस्त विविध कार्यालयीन 
इमारतींच्या बांधकामांसाठी निधी अर्थसंकल्पित 
करण्यासाठी नवीन लेखाशीर्ष उघडण्याबाबत ... 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पश्नुसंवर्धन,दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन शुध्दिपत्रक क्रमांक : कृषिआ-१२१९/प्र.क्र.१४२/१६-ओ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : १२ नोव्हेंबर, २०२१. 


वाचा - शासन निर्णय क्र.कृषिआ-१२१९/प्र.क्र.१४२/१६-अ, दि.१२ डिसेंबर, २०१९. 


शासन शुध्दिपत्रक:- 

संदर्भाधिन दि.१२.१२.२०१९ च्या शासन निर्णयान्वये कृषि विभागाच्या अधिनस्त भाड्याच्या 
जागेत कार्यरत असलेल्या विविध कार्यालयांसाठी नवीन इमारत बांधकामांसाठी आवश्‍यक निधी 
अर्थसंकल्पित करण्यास भांडवली खर्चाचे नवीन लेखाशीर्षास शासन मान्यता प्रदान करण्यात 
आली आहे. सदर शासन निर्णयात नमूद करण्यात आलेल्या तक्‍त्याऐवजी पुढीलप्रमाणे सुधारीत 
तक्ता वाचण्यात यावा. 


मराठी इंग्रजी 
लेखाशीर्ष | मागणी क्र.एच-०८ Demand No.H-08 
४०५९,सार्वजनिक बांधकामावरील | 4059, Capital Outlay on Public 
भांडवली खर्च Works 
०१, कार्यालयीन इमारती 01, Office Building 


051, Construction 

(26) Office Building Construction 
for Agriculture Department 

(26) (01) Major Works 


049, बांधकाम 

(२६) कृषि विभागातील कार्यालयीन 
इमारती बांधकाम 

(२६) (०१) मोठी बांधकामे (कार्यक्रम) 


(Scheme) 
BONS 2088 4059 3092 
५३- मोठी बांधकामे 53- Major Works 
मागणी क्र.एच-०८ Demand No.H-08 
४०५९,सार्वजनिक बांधकामावरील | 4059, Capital Outlay on Public 
भांडवली खर्च Works 
०१, कार्यालयीन इमारती 01, Office Building 


051, Construction 


०५१, बांधकाम न्स न 
(26) Office Building Construction 


(२६) कृषि विभागातील कार्यालयीन 


for Agriculture Department 


इमारती बांधकाम a (26) (02) Establishment Charges 
1) आस्थापना ख (Scheme) 

(कार्यक्रम) 4059 3107 

४०५९ ३१०७ 63- Inter Account Transfer 


६३- आंतर लेखा हस्तांतरणे 


शासन शुध्दिपत्रक क्रमांकः कृषिआ-१२१९/प्र.क्र.१४२/१६-ओ 


मागणी क्र.एच-०८ Demand No.H-08 

४०५९,सार्वजनिक बांधकामावरील | 4059, Capital Outlay on Public 
भांडवली खर्च Mies 

09, कार्यालयीन इमारती 01, Office Building 

०५१, बांधकाम 051, Construction 


(26) Office Building Construction 
for Agriculture Department 


(२६) कृषि विभागातील कार्यालयीन 


इमारती बांधकाम 
त daa wd (26)(03) Tools and Plant Charges 
(२६) (०३) हत्यारे व WIT GTA] 
कार्यक्रम) (Scheme) 
न 4059 3116 
४०५९ ३११६ 


63- Inter Account Transfer 


६३- आंतर लेखा हस्तांतरणे 


२. सदर झासन शुध्दिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥॥१॥/959॥॥१.9०५.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आळे असून त्याचा संकेतांक क्रमांक 
२०२११११६१७५९५४६९०१ असा आहे. हे शासन शुध्दिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Sarita Rishi Bandekar Deshmukh 
Date: 2021.11.17 11:20:07 +05'30' 


(सरिता बांदेकर-देशमुख) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
प्रत: 
१. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२. प्रधान सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
३. प्रधान सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
४. मा.सचिव (कृषि), यांचे स्वीय सहायक, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
५. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई/ नागपूर, 
६. सर्व संचालक, कृषि आयुक्तालय, पुणे, 
७. सर्व विभागीय कृषि सह संचालक/ जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, (द्वारा आयुक्‍त (कृषि) पुणे), 
८. कृषि सह संचालक (आस्थापना), कृषि आयुक्तालय, पुणे, 
९. सहाय्यक संचालक (लेखा१/२), कृषि आयुक्तालय, पुणे, 
१०. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 
११. सर्व उप विभागीय कृषि अधिकारी 
१२. सर्व तालुका कृषि अधिकारी 
१३. निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


